पंचायत राज समिती साक्षी मधील 
निर्देशाप्रमाणे पशुसंवर्धन विषयक योजनांच्या 
अंमलबजावणीची पडताळणी व फलश्रृतीचे 
मुल्यमापन करण्यासाठी शासनस्तरावरून 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंरास-२०१८/प्र.क्र.२९/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २०१८ 


संदर्भ:- सन २००८-०९ व २०११-१२ च्या लेखा परिक्षा पुनर्विलोकन व सन २०१२-१३ च्या वार्षिक 
प्रशासन अहवाळावरीलळ अकोला, जिल्हा परिषदेला दिलेल्या भेटीच्या संदर्भात 
मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांची साक्ष व दि.२९.०५.२०१८ रोजी अकोला जिल्हा 
परिषद भेटी संदर्भात मा.सचिव (पदुम) यांची साक्ष मधील झालेली चर्चा. 


प्रस्तावना :- 

सन २००८-०९ व २०११-१२ च्या लेखा परिक्षा पुनर्विलोकन व सन २०१२-१३ च्या वार्षिक 
प्रशासन अहवाळावरीळ अकोला, जिल्हा परिषदेला दिलेल्या भेटीच्या संदर्भात मंत्रालयीन 
विभागाच्या सचिवांची दि.२९.०५.२०१८ रोजी साक्ष झाली. साक्षी दरम्यान Tapa विषयक 
योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा झाली. त्या अनुषंगाने मा.अध्यक्ष पंचायत राज समितीने यांनी 
असे निर्देश दिले आहेत की “पशुसंवर्धन विषयक योजना या शेतक-यांचे जीवनमान 
उंचावण्यासाठी आहेत. योजनांच्या अंमळबजावणीची पडताळणी व फलश्रृतीचे मुल्यमापन करणे 
आव्यक आहे.” त्यासाठी शासन स्तरावरील अधिका-यांची समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

पशुसंवर्धन विषयक योजनांमधून शेतक-यांना चांगले अर्थार्जन होत असते. तथापि योजना 
अंमलबजावणीमध्ये होणा-या गैरप्रकाराळा आळा घालण्याकरिता शासन स्तरावरून समिती गठीत 
करून योजनांच्या अंमलबजावणीची पडताळणी व फलश्रृतीचे मुल्यमापन करण्यासाठी मा. अध्यक्ष 
पंचायतराज समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार खाळीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ) उपसचिव (पशुसंवर्धन) 2 अध्यक्ष 
ब) अतिरिक्‍त आयुक्त पक्नुसंवर्धन - सदस्य 
क) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त - सदस्य 


ड) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डू सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः पंरास-२०१८/प्र.क्र.२९/ पदुम-४ 


२. सदर समितीची कर्तव्य आणि जबाबदा-या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. 


) समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य असून योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थीना अचानक प्रत्यक्ष भेट 
देवून जनावरांची पडताळणी करणे. 

॥) तालुकास्तरावरील योजना पाठपुरावा अहवाल तपासणी करणे. 

॥) पशुवैद्यकीय दवाखानास्तरावरील योजनांचा पाठपुरावा नोंदवही तपासणी करणे. 

vi) पशुपालक व पशुवैद्यकांना योजना अंमलबजावणीसंबंधी मार्गदर्शन करणे. 

v) जिल्हास्तरावरील योजना अंमळबजावणी व फलश्रुती अहवाल शासनास सादर करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१८०६१४१६४७१०६६०१ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Agriculture And Adf Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


. . 

Shri Ravindra 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263 

G U fav ec ee ामकेर 


(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 

१. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण (ग्रामविकास) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
३. आयुक्त WMI, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ६७ 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपुर. 
५. सर्व जिल्हाधिकारी. 
६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
७. अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे. 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WIA विकास मंडळ, कुक्कुट प्रक्षेत्र आवार, कृषी 

नगर, जुना आर.टी.ओ.रोड अकोला. 
९. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
१०.सर्व जिल्हा पश्गुसंवर्धन उपायुक्‍त 
११.सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१२.निवड नस्ती, (कार्यासन पदुम-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


